मन्याड मध्यम प्रकल्प,ता.चाळीसगाव.जि.जळगांव 
या प्रकल्पांतर्गत मन्याड उजव्या मुख्य कालव्याच्या 
किमी ०६ ते २०शाखेंअंतर्गत भरावाच्या ठिकाणी 
दुरुस्ती व संधानक अस्तरीकरण करणे या विशेष 
दुरुस्ती कामांना प्रशासकीय मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.५९३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०७/ ०३/ २०२४ 


वाचा :- 
१. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगांव यांचे पत्र.जा.क्र. तापाविम-/ Watt -४- / 
४९७७/ २०२३/ दि. ०३/ ११/२०२३. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य (कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य (कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि. १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा- २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५११६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मण्याड मध्यम प्रकल्प ता. चाळीसगाव जि. जळगाव सदर प्रकल्प सन १९६९ मध्ये पूर्ण झाला असून सन 
१९७३ मध्ये सिंचन व्यवस्थापनेसाठी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. मण्याड मध्यम प्रकल्प अंतर्गत मण्याड 
उजवा कालवा हा सण १९७३ साली पूर्ण झाला आहे. त्यामध्ये मण्याड उजवा कालवा हा मण्याड प्रकल्पाच्या 
उजव्या बाजूला असलेल्या नांद्रे गावाजवळून सुरू होतो. मण्याड उजवा कालव्याची लांबी २० किमी असून त्यावर 
एकूण वितरिका १३ आहेत तसेच १७ डायरेक्ट आऊटलेट कार्यान्वित आहे. सदर कालव्याची संकल्पित वहन 
क्षमता १३६ RRA इतकी आहे. सदर कालव्याद्वारे जळगाव जिल्हयामधील चाळीसगाव या तालुक्‍याला फायदे 
होतात. मण्याड उजव्या कालव्यामुळे एकूण ४८६४ क्षेत्र सिंचनाखाली येते. मन्याड उजवा कालव्याच्या बांधकामास 
एकूण ४९ वर्ष पूर्ण झालेले असून सिंचन कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागते. पांझण डावा 
मुख्य कालव्याची संकल्पित वहन क्षमता १३६ क्युसेक्स इतकी असून कालवा फक्त Vo RRA प्रवाहीत होत 
आहे. सिंचन आवर्तनात सदर मुख्य कालव्याच्या कि.मी. ६ ते २० मधील भरावाच्या ठिकाणी व पूर्वी केलेल्या जुन्या 
UCR Lining मधून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. कालव्याला पाणी चालु असतांना बांधकामांमधून, भरावातून 
मोठ्या प्रमाणात पाणी गळणे तसेच पाझरण्यामुळे पाणी खुप प्रमाणात वाया जाऊन सिंचन आवर्तन कालावधीत 
वाढ होत आहे. त्यामुळे कालव्या नजीकच्या शोतात पाणी साचून पिकांचे नुकसान होते तसेच पाणी सतत पाझरत 
असल्या कारणाने शोत जमीन पाणथळ होत आहे. त्याचप्रमाणे पांझण डावा कालवा गळतीमुळे भराव ब-याच वेळेस 
फुटून पाणी वाया गेलेले आहे. 


सदर प्रकल्पाच्या उजवा कालव्यावरील बांधकामांना जवळपास ५७० वर्ष पूर्ण झाळेळी असून सिंचन 
कालावधीत कालवाच्या बांधकामांच्या जवळील भराव व मुख्य कालव्याच्या भरावामधून होत असलेल्या गळतीमुळे 
कालवा त्याच्या संकल्पित वहन क्षमता १३६ क्युसेक्स ने प्रवाहीत होत नसून सध्यस्थितीत कालवा फक्त wo 
क्युसेक्स ने प्रवाहीत होत आहे. त्याचप्रमाणे आवर्तन कालावधीमध्ये देखील दुपटीने वाढ झालेली आहे. त्यामुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.५९३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


चाळीसगाव परिसरातील शेतक-यांना सिंचन कालावधीमध्ये पाणी उपलब्ध होत नाही व शेतकर-याच्या 
उत्पन्नामध्ये घट होऊन त्यांच्यामध्ये उदासिनता निर्माण होते व शोतक-यांच्या रोष / तक्रारीला सामोरे जावे लागते. 
त्यामुळे मन्याड उजवा कालव्यावर भरावाच्या ठिकाणी नवीन अस्तरीकरण प्रस्तावित केळे असून त्यामुळे 
कालव्याची वहन क्षमता पुर्स्थापित होण्यास मदत होणार आहे.तसेच कालव्यातून होणारी पाणी गळती थांबून 
नजीकच्या शेतक-यांचे शेतीचे नुकसान होणार नाही. तसेच भराव दुरुस्ती मुळे आर्वतना दरम्यान कालवा फ़ुटीची 
शक्यता देखील कमी होणार आहे. 


या पाश्वभुमीवर मन्याड उजवा कालवा किमी ६ ते २० मधील माती भरावयाची दुरुस्ती व संधानक 
करणेच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकिय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मन्याड उजवा कालवाच्या टाकळी -२ कि मी ०६ ते २० मधील अस्तरीकरण करणे, बांधकाम दुरूस्ती , 
सेवापथ इत्यादी कामांचे विशेष दुरुस्ती व संधानक अस्तरीकरण यांचे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरुस्ती 
अंतर्गत रु. ४,८५,८६,७२९ (चार कोटी, पंचाऐंशी लक्ष, सहाऐंशी हजार, सात शो एकोणतीस फक्त) एवढ्या 
खर्चाचा प्रस्तावास खालील अटीच्या अधीन राहून सोबत च्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे 

१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे 

इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड Wear उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत यापुर्वी स्थापित पाणी वापर संस्थाकडे 
लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपुर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय अधिका-यांची राहील. 

५) प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील 
निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 

६) प्रस्तावित दुरस्तीकामांद्वारे अंदाजे २४०० हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय 
अधिकारी यांची राहील. 

७) सदर कामास नियामक मंडळाच्या पुढील बैठकीत मंजूरी घेतल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात न 
करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची राहिल. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती/विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१२)(०३)तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ जे-१८५) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन 
भागवावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.५९३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता Rex (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. ५१ 
सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा 
संगणक संकेतांक २०२४०३०७१७१४१५७५२७ असा आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


NAMITA eS 
GAURAV 8१500५0 याी 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 

सोबत : - सहपत्र 

प्रत: 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

2) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, 

) 


४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे प्रधान सचिव. 
५) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

६) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

८) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
कार्यकारी संचालक,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 

मुख्य अभियंता , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 

आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव, 
कार्यकारी अभियंता ,गिरणा पाटबंधारे विभाग ,जळगाव 

सिं.व्य (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
ष्‌ 


१९ 


*..> *- <-<> -->- > > &-* Rao) 


2 eo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.५९३/२०२३)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२३/ (प्र.क्र.५९३/२०२३)/ सिंव्य (कामे), 


दि.०७/ ०३ /२०२४ चे सहपत्र 


अ.क्र. बाब किंमत (रु 
१ सी-कामे 

मन्याड उजवा कालवाच्या कि Flog ते Qo मधील 

अस्तरीकरण करणे, बांधकाम दुरूस्ती , सेवापथ 

इत्यादी कामांचे विशेष दुरुस्ती 
२ काम प्रित्यर्थ रक्कम (Work portion cost) ३६३८३६९७ 
३ गौण खनिज रक्‍्कम(30/8॥) ४१९८६१९ 
४ १% feAT( Insurance) ३६३८३७ 
षु ८% सेवा व वस्तु कर (GST) ६५४९०६५ 
& 3% अनुषांगीक खर्च (Contengencies)) 9089499 
9 एकुण रक्‍कम(0[81॥॥0॥) ४८५८६७२९ 


NAMITA 


Digitally signed by NAMITA GAURAV 8१5६0 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa 1 86d623a75facSdb94fbSc9de45 
f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashti 


laharashtré 
INumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC6 
7F5CCB127AE66608DE5FA48, ‘NAMITA GAURAV 8१5६0 


ite: 2024.03.07 17:23:26 +05'30" 


(न.गो.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


